पदोन्नती - 
वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी गट अ पोलीस 
आयुक्त बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र: रापोसे-०४१४/प्र.क्र.१२०/पोल-१अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :- २ सप्टेंबर, २०१५. 


संदर्भ :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्र. पोआ/कक्ष-४(१/१५, दि. २१.०२.२०१५. 


शासन आदेश :- 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या कार्यालयातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी (गट-अ) या 
पदावर पदोन्नती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०१३-१४ च्या निवडसूचीमध्ये समाविष्ट 
करण्यात आलेल्या खालील “प्रशासकीय अधिकारी (गट-ब)” दर्जाच्या अधिकाऱ्यास, “वरिष्ठ 


प्रशासकीय अधिकारी (गट-आअ)” या संवर्गातील पदावर पदोन्नती देण्यात येत आहेत :- 
निवडसूची २०१३-१४ 
अ.क्र. | निर्देशसूचीतील/ निवडसूचीवरील 
ज्येष्ठता समावेडानाचा प्रवर्ग 


यादीतील अ.क्र. 


ae श्र सहल नुज wis ST 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यास पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत, पोलीस आयुक्त, बृहहन्मुंबई यांनी 
आव्यक ती कार्यवाही करावी. 

३. उपरोक्त अधिकाऱ्याविरूध्द विभागीय / संक्षिप्त / प्राथमिक चौकडी / न्यायालयीन कार्यवाही, 
प्रलंबित / प्रस्तावित असल्यास, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २ एप्रिल, १९७६ च्या 
परिपत्रकामधील तरतुदीनुसार त्यांच्याविरूध्दच्या प्रलंबित / प्रस्तावित विभागीय / संक्षिप्त / प्राथमिक 
चौकशीच्या / न्यायालयीन कार्यवाहीच्या अधीन राहून, त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात उक्त पदोन्नती 
देण्यात येत आहे. त्यांच्याविरूध्द प्रलंबित / प्रस्तावित / संक्षिप्त / प्राथमिक चौकशीअंती होणारी शिक्षा 
ते पदोन्नतीच्या पदावर भोगण्यास तयार असल्याचे हमीपत्र त्यांच्याकडून घेऊनच त्यांना पदोन्नती 
देण्यात यावी. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०४१४/प्र.क्र.१२०/पोल-१अ, 


४. उपरोक्त अधिकाऱ्यास देण्यात आलेली पदोन्नती, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल 
याचिका क्र: २७९७/२०१५ व याचिका क्र.४७०/२००५ मधील अंतिम निर्णयाच्या, तसेच, महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहेत. 


५. उपरोक्‍त अधिकाऱ्यास पदस्थापना देताना, मा. महाराष्ट्र प्रगासकीय न्यायाधिकरण अथवा 
अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेडा असल्यास, ते विचारात घेऊन उक्त अधिकाऱ्यास पदस्थापना 
देण्यात यावी. 


६. उक्त पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास, सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त करून, त्यांना 
पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी आवऱ्यक ती कार्यवाही त्वरित 
करावी. 


७. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१५०९०२१२२३२७५८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


C h h . | Digitally signed by Charushila Chandrakant 
Tambek 
1 a r U S 1 | a DN. IN, o=Goverirnent Of Maharashtra, 
C h d k ou=Joint Secretary, postalCode=400032, 
=Maharashtra, 
1 a n ra a nt Me ears epee asacenoceomciaens 
ण b k 5de95e1150ac3287e89c21b1422e313820a2, 
=Chi hila Chandrakant Tambek: 
ambekar oo 
(चारुशीला तांबेकर) 
सह सचिव, गृह विभाग. 
प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
प्रतिलिपि, 


१) महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री (गृह) (हहर/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


CC AW 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.१२), मंत्रालय, मुंबई. 
संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत) 
निवडनस्ती (कार्या. पोल-१अ) 


mo “2८ 


&. 


८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


